आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०२०-२१ करीता झासकीय आश्रमशाळा 
इमारती बांधणे लेखाशीर्ष (४२२५ १११८ ) 
अंतर्गत निधी वितरण 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.५४/कार्यासन.६ 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
तारीख: ८ डिसेंबर, २०२० 
वाचा 


१) शासन परिपत्रक वित्त विभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१६.०४.२०२० 

२) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३ दि.०४.०५.२०२०. 

3) शासन परिपत्रक वित्तविभाग,क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३ दि.१०.११.२०२० 

४) बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, (आ.वि.वि.) यांची नस्ती क्र. अर्थवि-२०२०/प्र.क्र.२२/बांव्यक. 
दि.०७.१२.२०२० 


शासन निर्णय- 

आदिवासी घटक कार्यक्रमांतर्गत सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्रमांक टी-६ मुख्य 
लेखाशिर्ष ४२२५ , अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांच्या 
कल्याणावरील भांडवली खर्च, ०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण, ७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजनांतर्गत 
योजना, अंतर्गत (०२) (०६) AMAA SA इमारती बांधकाम करणे (ओटिएसपी) (४२२५ १११८), ५३- 
मोठी बांधकामे या लेखाशीर्षाखाळी सन २०२०-२१ या वर्षाकरीता रु. ४०००.०० लाख इतकी तरतुद 
अर्थसंकल्पीत आहे. वित्त विभागाने वाचा क्र.३ येथीळ परिपत्रकान्वये भांडवली लेखाज्ीर्षाखालील 
अर्थसंकल्पीत तरतुदीच्या ७५ टक्के मर्यादेत खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. 

आश्रमशाळा बांधकाम (ओटिएसपी) (४२२५ १११८) या योजनेखाली उपरोक्त वाचा क्र.४ 
येथील निधी मागणी प्रस्तावास अनुसरुन सन २०२०-२१ या वर्षातील अर्थसंकल्पीत तरतुदीमधुन 
सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रातील ६० टक्के पेक्षा जास्त भौतिक प्रगतीपथावरील नमुद केल्यानुसार 
८ कामांना रकाना ५ नुसार एकूण रु.९३०.०० लाख इतका निधी खालीलप्रमाणे नियंत्रक अधिकारी 
तथा अधिक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक यांना अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणाली (BEAMS )वर वितरीत व खर्च करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.४४ /कार्यासन.६ 


(रु. लाखात) 
अ.क्र नियंत्रक अधिकारी कामांची संख्या सदर ज्ञापनाद्वारे 
वितरीत करण्यात 
येत असलेला निधी 
:(_ अ. | २ ३ शा 
a अधीक्षक अभियंता सार्वजनिक बांधकाम ८ ९३०.०० 
(आदिवासी) मंडळ , नाशिक. 
एकुण ८ ९३०.०० 
२. सदर निधीचे वितरण खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून मंजूर करण्यात येत आहे. 


Ee) 


) 


संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी अर्थसंकल्पीय warm परिशिष्ट -ड मध्ये समाविष्ट 
असलेल्या कामांवरच खर्च करण्याबाबत तसेच प्रशासकीय मान्यतेच्या/सुधारित 
प्रशासकीय मर्यादेतच खर्च करण्याबाबत दक्षता घ्यावी. 

सोबतच्या विवरणपत्रात नमुद केलेल्या ८ कामांवरच सदरील निधी खर्च होईल याची 
दक्षता संबंधित नियंत्रक अधिकारी यांनी घ्यावी 

अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ, नाशिक यांचे मार्फत सदर 
बांधकामांना वेळोवेळी भेटी देण्यात येवून कामाचा दर्जा, गुणवत्ता यांची तपासणी करावी 
व वितरीत करण्यात आलेला निधी योग्य रित्या खर्च होत आहे याची दक्षता घ्यावी. 
वितरीत करण्यात आलेला निधी दि.३१ मार्च, २०२१ अखेर खर्च होईल याची दक्षता 
घ्यावी. 

सदर वितरीत निधीमधुन झालेल्या खर्चाचा अहवाल नियंत्रक अधिकारी यांनी एकत्रित 
करुन तो विहित प्रपत्रात शासनास सादर करावा. 

वित्त विभागाच्या वेळोवेळी निर्गमित शासन परिपत्रकामधील विहित केलेल्या अटी व 
शर्तीचे पालन करण्याची जबाबदारी नियंत्रक अधिकारी यांची राहील. 


सदर झासन निर्णय वित्त विभागाच्या वाचा क्र. 3 येथील शासन परिपत्रकान्वये 
विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारात व मान्यतेस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.४४/कार्यासन.६ 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/१/५/.॥8॥॥/१9॥0॥9.9०५/.॥) या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१२०३१४५५०६८६२४ असा 
आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


डे d Digitally signed by Ravindra Digambarro Aute 
R a V | Nn ta DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 
D हे b postalCode=400032, st=Maharashtra, 
| g a mM a r ro 2.5.4.20=f05a691 3f9dee1 f453c9a1c5a89d8c4 
897737 ba8e4acO0edf3f2c6e69e25f4108, 
A U te cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:50:33 +05'30' 
(रविंद्र दि.औटे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
मा.मंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव , मंत्रालय, मुंबई.. 
मा.राज्यमंत्री, आदिवासी विकास, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव आदिवासी विकास, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 


. आयुक्त, आदिवासी विकास, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक. 

. मुख्य अभियंता, बांधकाम व्यवस्थापन कक्ष, आदिवासी विकास विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
. अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक. 

. प्रकल्प अधिकारी, ए.आ.वि.प्र, राजुर,तळोदा, नंदुरबार,कळवण. 

९. 
१०. 


अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) मंडळ,नाशिक. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (आदिवासी) विभाग, धुळे. 


११.महालेखापाल (लेखापरिक्षा)/(लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई/नागपूर. 
१२.अधिदान व लेखाधिकारी,मुंबई. 

१३.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१४.जिल्हा कोषागार अधिकारी, धुळे. 

१५.वित्त विभाग (व्यय १४/अर्थ-१९), मंत्रालय, मुंबई-३२ 


१६.निवड नस्ती (का-६) आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.५४४/कार्यासन.६ 


शासन निर्णय क्र.बीयुडी-२०२०/ प्र.क्र.५४/कार्या-६.दि.०८/१२/२०२० सोबतचे विवरणपत्र 


(रु. लाखात) 


कामाचे नाव 


प्रशासकीय मान्यता | माहे, मार्च सदर शा.नि.द्वारे 
२०२० Ua =| वितरीत करण्यात 
खर्च येत असलेला निधी 


ओअधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ विभाग,नाशिक 


१)कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) मंडळ विभाग,धुळे 


१ | शासकीय आश्रमशाळा भालेर येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम 
ता.जि.नंदुरबार १४०७.९० ४५५.८८ १००.०० 
२ | शासकोय आश्रमशाळा भालेर येथे मुलींचे वसतीगृह ता.नंदुरबार जि 
नंदुरबार १४०७.९० ३४८.५० १००.०० 
3 | शासकौय आश्रमशाळा अकलापुर येथे मुलींचे वसतीगृह ता 
संगमनेर. जि अहमदनगर क, भर हश 
४ | शासकीय आश्रमशाळा जवळेवाळेश्वर येथे मुलींचे वसतीगृह ता. 
अकोले जि अहमदनगर हित aR? yee 
५ | शासकोय आश्रमशाळा अकलापुर येथे मुलांचे वसतीगृह बांधकाम 
ता.संगमनेर जि.अहमदनगर Ss SRG ४३09 
६ | शासकोय आश्रमशाळा म्हसवंडी ता.संगमनेर जि.अहमदनगर येथे 
मुलांचे वसतिगृह ९००.७३ २२९ .७२ १००.०० 
७ | शासकौय आश्रमशाळा म्हसवंडी ता.संगमनेर जि.अहमदनगर येथे 
मुलींचे वसतिगृह §00.93 १५२.५५ 40,00 
एकुण धुळे (आदिवासी) विभाग ७३६३.९१ १८८८.६० ८८०.०० 
१)कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम(आदिवासी) विभाग, ठाणे 
८ | शासकीय आश्रमशाळा, सानेगांव ता. रोहा जि. रायगड २५२.११ २०८.४० ५०.०० 
एकूण ठाणे (आदिवासी) विभाग २५२.११ २०८.४० ५०.०० 
एकूण नाशिक मंडळ ७६१६.०२ २०९७ ९३० 


: Digitally signed by Ravindra Digambarro 
Ravindra ha 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Tribal Development Department, 


D | g a mM b a if ro postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=f05a691 3f9dee1f453c9a1c5a89d 
8c4897737ba8e4acOedf3f2c6e69e25f4108 


A (1 t e , cn=Ravindra Digambarro Aute 
Date: 2020.12.08 16:50:59 +05'30' 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


